


टदीपस्त 


भातला 


टीप 


ण 
“0 
|: 
ण 
तट 
णि 
प्र 


अश्‍विनी बर्वे 


मराठी 





लेखकाची नोट 


अनेक काळापासून, दीपस्तंभांनी (लाइटहाउस) , खलाशांना तटावरील संकटांपासून सावध केलं आहे. आजच्या 
दीपस्तंभाची (लाइटहाउस) राखण करणाऱ्यांजवळ वीज, रडार आणि रेडियो असतात,जे त्यांना त्यांच्या महत्वपूर्ण 
कामात मदत करतात. पण फार पूर्वी सामान्य दिवे आणि समर्पित दीपस्तंभाचे रक्षण करणाऱ्यांनी अनेक जहाजांना 


भयानक खडकांना धडक देण्यापासून वाचवलं आहे. 


एब्बी बर्गस आणि त्याचे कुटुंब १८५३ मध्ये मेनच्या किनाऱ्यापासून दूर मैटिनिकस रॉकला निघून आले. तिचे 
वडील तिथं दीपस्तंभापचे राखणदार झाले.१९ जानेवारी १८५६ला कॅप्टन बर्गेस आपल्या कुटुंबासाठी औषधं आणि 
दिव्यासाठी तेल आणण्यासाठी दीपस्तंभावरून बाहेर गेले. जेव्हा ते तिथन निघाले तेव्हा त्यांनी एब्बीला 
दीपस्तंभाचा दिवा लावण्याचे काम दिले. ते गेल्यानंतर लगेचच एक जबरदस्त वादळ आले जे चार आठवडे 
चालले.त्या काळात एब्बी आणि तिच्या बहिणीनी आईची काळजी घेतली आणि एब्बीने दीपस्तंभाचा दिवा तेवत 


ठेवला. 


एब्बी बर्गेसने जीवनभर दीपस्तंभाचा दिवा तेवत ठेवण्याचे काम केले.आज त्यांच्या कबरीवर एक छोटासा 


दीपस्तंभ तयार करून ठेवला आहे.जो मॅटिनिकस रॉक वर असलेल्या दीपस्तंभाचा छोटा नमुना आहे. 


एब्बीची कहाणी दीपस्तंभाच्या शूर रखवालदाराच्या इतिहासात प्रसिद्ध आहे. ही कहाणी एब्बीच्या आपल्या 


लेखांच्या आणि इतर ऐतिहासिक स्रोतोंच्या आधारे मिळालेल्या माहितीवर आधारित आहे 











(९२ 


एब्बीने दीपस्तंभाच्या खिडकीतन बाहेर पाहिलं. 


।्टे 


खालच्या खडकांवर लहरी येत होत्या. समद्रात 


बडे 


एक जहाज सरक्षित तरंगत होते. 


“तुम्ही आज शहरात जाणार आहात का, बाबा?” 
एब्बीने विचारलं. 

हो," कॅप्टन बर्गेसने उत्तर दिलं. 

“आईला औषध हवं आहे. दीपस्तंभासाठी तेलाची 
गरज आहे.आपल्याला सुद्धा धान्य हवं आहे, आज 
हवा चांगली आहे. म्हणून पफिनला जाणे सुरक्षित 
असेल”. 

“जर तुम्ही आज परत येवू शकला नाही तर काय 
होईल? एब्बीने विचारलं. 

“दीपस्तंभाच्या दिव्याकडे कोण बघेल?”बाबा 
हसले, “तू बघशील, एब्बी.” 

“नाही बाबा!” एब्बी म्हणाली. “मी ते काम कधीच 
एकटीने केलं नाही.” 





“त याआधीही दिव्याच्या वाती कापल्या आहे,” 
वडील म्हणाले. “त दिवा साफ करून त्यात तेल 
सुद्धा घातले आहे. आई आजारी असल्याने ते काम 
करू शकणार नाही. आणि तुझ्या बहिणी अजून 
छोट्या आहेत. तुला दिवा तेवत ठेवायला हवा, 
एब्बी, कितीतरी जहाज आपल्या दीपस्तंभाच्या 
भरोश्यावर आहेत.” एब्बी,वडिलांच्या मागे-मागे 
पायऱ्या उतरली.दुसरा एखादा दिवस असता तर ती 
पळत गेत्री असती. पण आज सकाळी तिचे पाय 


खूप जड झाल्यासारखे तिला वाटले. 








एब्बी आणि बाबा समदटद्राच्या किनाऱ्यावर गेले 
त्यांची छोटी नाव, पफिनची दोरी ओढली. 
कॅप्टन बर्गेस नावेत बसले. त्यांनी वल्ही उचलल्या 


आणि पफिन किनाऱ्यापासून दूर निघून गेली 


“दटीपस्तंभाचा दिवा तेवत ठेव, एब्बी!” तिचे वडील म्हणाले. 
“मी पर्ण प्रयत्न करेन, बाबा”एब्बी मोठयाने म्हणाली. पण 
हवा उलटया दिशेने वाहत होती. एब्बीचे शब्द वडिलांपर्यंत 


पोहचले नाही. एब्बीने पफिनला समटद्रातन जातांना 


पाहिलं.ती खूप दूर असलेला मॅटिनिकस दूवीप बघू शकत 








तिला माहित होतं की तिचे बाबा एक चांगत्रे नाविक 
होते. ते पावसात नाव चालवू शकत होते. ते 
धुक्यातपण नाव चालवू शकत होते. पण जर आज 
हवा परत वाहू लागली तर ते आज मॅटिनिकस रॉकल़ा 
परत येवू शकले नसते. छोटी नावेसाठी समुद्राच्या 
लाटा खूप उंच असतात. मग एब्बीला दीपस्तंभाची 
काळजी घ्यायला हवी होती. एब्बीने वर बघितलं. 
दोन्ही दीपस्तंभाचे मनोरे आकाशाच्या समान उंचीवर 


आहेत असं वाटत होतं. 


* > 
कल्क.) 


> 


८ क 270ल णल 
क. ळे... ी चक धक 


प 


॥98- 












१ (र 
१११५१ 
९१३९ १ १ ."” 


तिच्या कुटुंबाचे दगडांनी तयार केलेले घर 


एब्बी आपल्या कोंबड्यांना खायला घालायला 


दोन मिनारांच्या मध्ये होते. एब्बीच्या गेली.तिने मक्‍याचे दाणे जमिनीवर फेकले. 


कोंबड्यांचे खुराडे इथून थोडे लांब होते. भुकेल्या कोंबड्या धावत तिच्याजवळ आल्या 


एब्बी एका दगडावर बसली आणि कोंबड्याकडे बघत 
राहिली. “आता ऐका, होप, पेशन्स, चॅरिटी,” ती 
म्हणाली. “दाणे एवढ्या लवकर खाऊ नका कारण 
आता जास्त मका नाही. पण बाबा लवकरच अजून 
मका घेवून येतील.” एब्बी श्वास सोडत म्हणाली. 
“मला आशा आहे की ते आज संध्याकाळ पर्यंत घरी 
येतील.मला एकटीला दीपस्तंभाच्या दिव्याची काळजी 
घेण्यात थोडी भीती वाटत आहे." मग पेशेसने 
एब्बीच्या बुटावर चोच मारली. होपने आपलं डोकं 
हलवलं. चॅरिटीने आपले पंख फडफडवले. त्यांना बघून 
एब्बी हसली. “तुम्हा तिघांना बघून मला नेहमीच छान 


वाटतं. 





मग एब्बी घरी आली. 


एस्थरने दरवाजा उघडला. 


“बाबा कधी परत येतील?” तिने विचारलं. 


"आज दुपारी,” एब्बी म्हणाली 





“पण मधल्या काळात जर वादळ आलं तर काय 
होईल?” महलाने विचारलं. "चिंता करू नको,” एब्बी 
ने आपल्या बहिणींना म्हटलं. “बाबा जेवढ्या लवकर 
शक्‍य होईल तेवढ्या लवकर परत येतील. तुम्ही 
दोघी पळत कोंबड्यांच्या खुराडातून अंडी घेवून या 
आई कशी आहे?” एब्बीने आपत्री बहीण लिडाला 
विचारलं. “आई खूप आजारी आहे, ती उठू शकत 
नाही.” लिडा म्हणाली. “बरं झालं आज बाबा गेले, 
आईला औषध पाहिजे आहे. आणि आपल्या जवळचे 
धान्य संपत्रे आहे.” “तर मग आपल्याला अधिक 
सावध राहिला हवं.”"एब्बी म्हणाली. “ “जर अजन 
एक वादळ आलं तर बाबा आज परत नाही येणार. 


आपल्यात्रा थोडं कमी-कमी खायला पाहिजे." 


८-८... शर > ००. >”... पि. क 


बाहेर आकाश काळ झालं. हवेमुळे लाटा सफेद 
दिसू लागल्या. हिवाळ्यातत्रे अजून वादळ येणार 


होते. एब्बीने आपला कोट घातला. तिला 


टदीपस्तंभातला दिवा लावायचा होता. 


:२:>.&“ १४५.४-८२ क > 





त्या दुपारी , एब्बीने महलाला पत्र लिहण्यास मदत 
केली. एस्थरने रात्रीच्या स्वयंपाकात लिडाला मटत 


केली. सगळ्यांनी मिळून आईची काळजी घेतली. 








एब्बी दीपस्तंभाच्या पायऱ्या चढली. ती बाहेर 
बघण्यासाठी थोड्यावेळ वर थांबली. लाटा, मोठ- 
मोठ्या पहाडासारख्या होत्या. हवेमुळे खिडकीतून 
पाऊस जोरात येत होता. आता मॅटिनिकस चा 
दुविप दिसत नव्हता. तिला माहित होतं की आज 
बाबा परत येवू शकणार नाही.एब्बी घाबरली. जर 
तिचा भाऊ बेंजी घरी असता तर बरं झालं असतं. 
पण तो मासे पकडण्यासाठी खूप दूर गेला होता. 
जर तिने दीपस्तंभाचा दिवा लावू शकली नाही तर 


काय होईल? 


एब्बीने काडेपेटी उचलल्नी, तिचे हात कापत होते. 
तिने एक काडी ओढली पण ती निसटून गेली. 
तिने अजून एक काडी ओढली.काडी 
पेटली.एब्बीने काडी आधी दिव्याच्या वातीला 
लावली,वात पेटली. प्रकाश बघून एब्बीला छान 
वाटलं.एक-एक करून तिने सगळे दिवे लावले. 
मग ती दुसऱ्या दीपस्तंभाच्या मनोऱ्यात गेली. 
तिने ते दिवे पण लावले. दूर समुद्रात एका 
जहाजाने दीपस्तंभाचा दिवा पहिला. मग ते 


जहाज भयानक अशा खडकांपासून दूर गेलं. 





त्या रात्री जोरात हवा सटली.एब्बी झोप शकली 
नाही.ती परत परत प्रकाशाच्या बाबतीत विचार 
करत होती. जर ते दिवे विझले तर काय 
होईल? मग एखाद्या जहाजाला दुर्घटनेला तोंड 
दयावं लागलं असतं. एब्बी अंथरुणातून उठली 
तिने आपला कोट घातला. ती दीपस्तंभाच्या 
पायऱ्या चढली. ती परत आल्री हे खूप चांगलं 
झालं दीपस्तंभाच्या खिडक्यांवर बर्फ जमलं 
होतं. त्यामुळे प्रकाश दिसत नव्हता. रात्रभर 
एब्बी खाली-वर चढत-उतरत होती. तिने 
खिडक्यांवर जमा झालेला बर्फ काढला. तिने 
प्रत्येक दिवा बघितला. एकपण दिवा विझला 


नट्हता.. 








सकाळ झाली,वारं अजूनही जोरात वाहत होतं. 
मॅटिनिकस रॉकच्या जवळ उंच लाटा येत 
होत्या.एब्बीने एक-एक करून दिवे विझवले. मग 
तिने प्रत्येक दिवा तपासला. तिने प्रत्येक दिवा 
साफ केला. मग तिने दिव्यात अजून टेल 
घातले. मग ती नाष्टा करायला गेलरी. आणि 


शेवटी ती अंथरुणावर पडली. 


एक आठवड्यापर्यंत वार॑ आणि पाऊस गरजत 
होता. काही काळासाठी कुटुंबांला दीपस्तंभाच्या 
मजबूत मिनार मध्ये जाऊन राहवं लागलं. 
एका सकाळी दरवाज्याच्या खाली पाणी वाहू 


लागलं. “माझ्या कोंबड्या” एब्बी ओरडली. 


त्यांची अंघोळ होईल. 





"बाहेर जावू नको,” लिडा म्हणाली, “तू पण वाहून 
जाशील.”एब्बीने एक टोपल्ली घेतली. “मी रोज रात्री 
बाहेर जाते,”ती म्हणाली. “मी अजून पर्यंत पाण्यात 
वाहून गेले नाही.” तिने दरवाजा उघडला. खोलीत पाणी 
पडत होतं. एब्बी पावसात पळाली.ती कोंबड्याच्या 
खुराडाकडे धावली. तिने चॅरिटीला आपल्या काखेत 
पकडलं.मग तिने होप आणि चॅरिटीला टोपलीत 
ढकललं. तेव्हा तिने अजून एका मोठ्या लाटेचा आवाज 


ऐकला. लाटेचा आवाज एक रेल्वेसारखा येत होता. 





ऊंच लाटा मॅटिनिकस रॉकच्या वर आल्या. त्यांनी कोंबड्यांचे 
खुराडे पूर्णपणे नष्ट केले. मुलीनी धक्का देवून दार बंद केलं. 
मग लाटांनी दरवाज्यावर धक्के मारले. 

एब्बीला दीपस्तंभ हलत आहे असं वाटलं. एब्बीलाही कापरं 


भरलं होतं. तिने योग्य वेळी दरवाजा बंद केला होता. 





मग एब्बी टॉवरकडे पळाली. 
"दरवाजा उघडा!” ती ओरडली. लिडाने 
दरवाजा उघडला. एब्बी आत पळाली. 
“अग बघ!” महला रडू लागली. “तिथं 


बघ! समुद्र आत येत आहे!” 












! ॥ - ६६७ ४:८७ ६८७७ दा ध्यान । 
] 





रोज बर्फ नाहीतर पाऊस पडत होता. एब्बीला 


वाटे त्याने थांबावे. ती वाऱ्यामुळे थकून गेली 
होती. ती लाटांमुळे थकत्री होती. ती 


दीपस्तंभाच्या पायऱ्या चढून चढन थकल्री होती 


आणि ती अंडी खाऊन खाऊन थकत्री होती. खाण्यासाठी 


फक्‍त अंडीच राहिली होती. आणि एब्बीला त्याचा उबग 


आला होता. 








ते त्यांचे वडील होते. मुली सामान उचलायला 







मग एका सकाळी, लाटा लहान 






धावल्या. आईसाठी औषधे होती. दीपस्तंभाच्या 


लहान होवू लागल्या. आकाशही एवढं क्स डी य अ कि 
व तेल होते. टपाल होते आणि धान्यही होतं. _ 


काळे नव्हते. वाऱ्याचा वेगही कमी हन 
आणि एब्बीच्या कोंबड मका होता. 
झाला होता. एक दिवस संध्याकाळी 


मुलींनी बाहेर एक आवाज ऐकला. 





समाप्त 





“मला तुझी फार काळजी होती,” ती | म्हणाले. 
“रोज रात्री दीपस्तंभाचा दिवा बघत होतो. आणि 
रोज मी दिवा जळतांना बघितला. तेव्हा मला 
कळलं की तू ठीक-ठाक आहेस.” 

एब्बी हसली. “मी दीपस्तंभाचा दिवा तेवत 


ठेवला बाबा” 





